महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १५ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. क्र.संकीर्ण-१०२२/प्र.क्र.9६/चौदा, 
दि.२५.०८.२०२२. 


आदेश 
श्री.मं.रा.बागडे, अवर सचिव यांची उपरोक्त संदर्भाधीन आदेझान्वये सार्वजनिक आरोग्य 
विभागामध्ये पदस्थापना करण्यात आली होती. 
२. आता, श्री.मं.रा.बागडे, अवर सचिव यांची सुधारित पदस्थापना जलसंपदा विभागातील अवर सचिव 
संवर्गाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५११३४४२३६०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV : 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग/जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. संबंधित अधिकारी विभागामार्फत. 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


